राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत २२३ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: of ऑक्टोबर,२०२१ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः पदआ-२००७/११७/प्र.क्र.१९/सेवा-१, 
दि.०६/०८/२००७ 
२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. क्षनिका/अस्थायी पदे २०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, 
दि.२१/०४/२०११ 
३) शासन शुध्दिपत्रक सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक. क्षनिका/अस्थायी पदे 


२०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, दि.०९/०६/२०११ 

झासन निर्णय क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.४० (माग-२)/आ-३, दि.२३/०५/२०१८ 

शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः कुनिका/अपदे-२०१८/प्र.क्र.२३५/ आरोग्य-५, 
दिनांक ३१/०३/२०२१ 

६) वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १०/०८/२०२१ 

संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे/सहसंचालक/आसे (कु.व क्ष.) पुणे-६/ १६६७३- 
७६/२२३/अस्थायी पदे/कक्ष ५२ ब दि.१७/०८/२०२१ 


शासन निर्णय: 

राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १०५४ पदे संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण 
करण्यात आली असून त्यापैकी ३८४ पदे अस्थायी ठेवण्यात आली. या ३८४ अस्थायी पदांपैकी संदर्भांकित 
क्रमांक २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये ८०% प्रमाणे १७७ अस्थायी पदे स्थायी करण्यात आली आहेत. उर्वरित 
२०७ अस्थायी पदांचा संदर्भांकित क्रमांक १ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर केलेल्या आस्थापनेच्या आढाव्यात 
समावेश आहे. संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये सहायक संचालक आरोग्य सेवा, पालघर येथील 
कार्यालयातील १६ अस्थायी पदे निर्माण केलेली आहेत. राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एकूण २२३ 
अस्थायी पदे दिनांक ०१.०४.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत संदर्भांकित क्र.५ च्या शासन निर्णयानुसार 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच सदर २२३ पदांमध्ये डॉ. बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल, कोंढवा, पुणे येथील 
पदांचा समावेश आहे. 


Fs 


S 


२. राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 223 अस्थायी कार्यरत पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य 
विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देत असल्याने या पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर कालावधीत सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करुन 
घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहुन मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


छासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 


३. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२१-२२ साठीच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(१) (०१०)- कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 

सांकेतांक (२२१० ०६६५) (योजनेतर) 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १० ऑगस्ट,२०२१ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक्र २०२१०९२८१११२५०९४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

KIRANKUMAR Dic nlN o<COVERNMENTOF MARARASHTRA, 
pene HEALTH DEPARTMENT, 


Code=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=¢c9db72365b55a7409cd8ad3c479621¢c949 


85Se6d 1 beBdd4cd1c4fdab3cbb14, 
pseudonym=SAD6B8C99C 1 73E8D779171 190F8192DA 


£8D5E1557, 
serialNumber=2E35734EC976BF5657815FB42C40258 


083C2384C69600638F 3DEB172AC9E37F4, 
cn=KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 
(fear fe: 2021.10.06 15:42:53 +05'30" 


1 वाहुल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Bs) 
A 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई, नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे-६. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे-१. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सर्व). 

. प्रशासक, डॉ.बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, कोंढवा, पुणे. 

सहायक संचालक, आरोग्य सेवा सर्व (कुष्ठरोग) 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

११. वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. अवर सचिव, (सेवा २/३/५ व अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (आरोग्य-५). 


(२७३) 12९१७12२0१ pre 1212212 
5 /(29 3) ७ (1.11 » rae) 
2७ ८11 ५४७०1७ 8)> 0००2 221.)£ ३ ILD} 


(8- ७४७५) '॥०/1219/91.012/111908/12 151 
/७५/७०७>॥/>॥८/२ ७४), / हश ( 1७७ ) 
128 12112112 ७६२॥७]२ bhlB Mook’ o's ५॥०१) 


tee billie ५४६०७ > ७४८८डो> ७0००2?'9 ५॥०१) 
१8-1९/१३8 ७' ४/००> 1६20 Selle bein} 1218 28 


) 12७8 ४८1118 ५४२1७ ]> ५४८० good: 23 Sippy 
% -1४/०3 8 "५६ ॥४/७००८ edn Melee Blob} 121218 


(8- फुका 
(७९२७ 
७००2१23 ७८४) 


) (_>२९७१७८) (४३३० 
०३८८) kilns ७ deh 1219114) ७९ (०8०) (80 
hobby ७ 81९12 - 808 


321; (Iie) ibe 1211112 ५६०७७ ७००३2 
28०८५६८ ५८४) /8 1८:1>18/2-118)०2. 


( 4०६४७१) (9३३० 


१३2३) belle b ५८५ [२1219६९] 1:12 (०३०) (40) 
bb} & Kb. in - 808 6rocfeo/se 2 
le >. ° “nollie lit [nes ue 
deos/rfte p | /२७४/2३ ०९७८७७ 
, ५८५1४ eb|lnbite २ 1४८ १५७६ ०822 १>०२-/६०/१०' २) "१६ 2010 1. 6.>-०००%३8 : 8 3 | 


/40४/४५>-०/>२॥०/ > ७ ata ie/ 2S topo) 
१४७ 1211218 ७६२1७ > ७1८८812 gook' o's eles | ! 
| Phy) 3 -155/98 8 '£'1८/0००> 18६91) ७८६ Be} 12915 |०६ | 


